तमाझासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर 
जीवन गौरव पुरस्कार २०१८-१९ जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. विनापु १७२० /प्र.क्र. १५०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जुन, २०२० 


वाचा :- 9) सामाजिक न्याय व विशेष .सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. ळोतस्प २००४/ 
प्र.क्र.२७८/सां.का.३, दि. २४ मार्च, २००५ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.विनापू-१७२० (१३) 
प्र.क्र.११९/सां.का.४ दि.१४ मार्च,२०२० 
3) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं ०४५३, 
सांकास/८५६ दिनांक १९ मार्च,२०२० 


प्रस्तावना :- 

उपनिर्दिष्ट शासन निर्णय क्र. १ नुसार तमाशा क्षेत्रात प्रदीर्घ सेवा केलेल्या ज्येष्ठ 
POOR तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर जीवन गौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येते. या 
पुरस्काराचे स्वरुप रु.५.०० लक्ष, मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे.सन २०१८-१९ या वर्षीचा तमाशासम्राज्ञी 
विठाबाई नारायणगांवकर जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१८-१९ या वर्षीचा "तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर जीवन गौरव 
पुरस्कार" हा श्रीमती गुलाबबाई संगमनेरकर यांना जाहीर करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१७/.॥ीकीचा850[॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२००६२३१५०७२७२२२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prasad Mahadeo Mahaj 
DN: c=IN, ०6 it of Mahi htt Te & Cultural 

rasa d h ACEO sas Department postalCode400032,st=Maharash 
2.5.4.20=61 '574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82: 


214fc4d0cfe 


d, 
H INumber=b8ea3f1827aabafa30 97¢98f4c964385 1c3a32cf 
a h aj a al 11a13f635fcOb PI jahad ha, 


Date: 2020.06.23 15:13:41 +05'30' 


(प्रसाद म.महाजन) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनापु १७२० /प्र.क्र. १५०/सां.का.४ 


४. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. सचिव ( सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८. श्रीमती गुलाबबाई संगमनेरकर (सांस्कृतिक कार्य संचाळनालयामार्फत) 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१३.महाळेखापाल-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 

१४.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१५.महाळेखापाल-२ नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१६.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१७.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


